महाराष्ट्र शासनाकडून जम्मू-काशमिर येथे 
उभारण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र भवनाच्या कामात 
सुसूत्रता व समन्वय ठेवण्याच्या दृष्टीने समन्वय 
समिती गठीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साबांज-२०२४/प्र.क्र. ०८/मिव्य ९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४ 


वाचा - 
१) मा. मंत्रिमंडळाचा दिनांक १३.०३.२०२४ चा निर्णय. 


प्रस्तावना :- 
जम्मू-काश्मिर श्रीनगर येथे महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधण्याबाबत दिनांक १३ मार्च, २०२४ रोजी निर्णय 
घेण्यात आला आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाकडून जम्मू-काश्समिर येथे उभारण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य 
अतिथीगृहाच्या कामात सुसूत्रता ब समन्वय ठेवण्याच्या दृष्टीने समन्वय समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र शासनाकडून जम्मू-काश्मिर येथे उभारण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र भवनाच्या कामात सुसूत्रता व 
समन्वय ठेवण्याच्या दृष्टीने खालील नमुद अधिकारी / मान्यवरांची समन्वय समिती गठीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम 
१ श्रीमती मनीषा पाटणकर-म्हेसकर, अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२ श्रीमती निवा जेन, भा.पो.से. 

श्री. शैलेंद्र मिश्रा, भा. पो. से. 

श्री. संजय नाहर, सरहद पुणे 

मे. डॉ. नितीन राठोड (सेवानिवृत्त मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव) 

पावर्जानक बांधकाम विभागाचे समन्वय अधिव 

उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंब् 


6 | M} £}] K] “८७ 


र. सदर समन्वय समितीकडून नियमित बैठका घेऊन या कामाचा आढावा घेण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५२१३८४२३६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


igitally signed by Niranjan Arvind Telang 


° ° ढ 
N | | n n A avs | n DN: c=IN, o=P I, title=9063, 
pseudonym=808504E 1840507D524A59E9B 12022856, 


2.5.4.20=89d38a2c9230e75a 1a2c8fdd5df231d32cfece750d8169eb 
1e76253ec8cea058, postalCode=41 1007, st=Mahi 


serialNumber=8A 1 9090F62FA3B97329B76BE28B7 ACCE089086686 
e a al g 1A242BDCB38DB4A1D1CE2EA, ‘Niranjan Arvind Telang 


Date: 2024.03.15 21:47:48 +05'30' 


(निरंजन तेलंग) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, सार्बजनिक बांधकाम विभाग, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवड नस्ती 


A) LO 


eR 6 MS 9८ द 


